महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 
विधि व न्याय विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

दिनांक :- २१ ऑक्टोबर, २०२१. 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालय, व्यय विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक१/३(१)/ २००८- 
E. ॥ (8), दिनांक १३/०८/२०२१ ची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक 
अधिकाऱर्‍्यांसंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार 
दि. ०१.०७.२०२१ पासून लागू करण्यात आलेली २५% (१६४% ते १८९%) महागाई भत्त्यातील 
(Dearness Allowance) वाढ व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. 


त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना तसेच 
सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना दि.०१.०७.२०२१ पासून १८९% दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय 
राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्‍कम रोखीने अदा करण्यात यावी. दि.०१.०१.२०२० ते 
दि. ३०.०६.२०२१ पर्यंत महागाई भत्ता १६४ % इतका राहील. 


सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२११०२११५४८२९९९१२ असा आहे. हे 
पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


lly signed by HODAWADEKAR ANAND BHARAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=0fccc37dcb4df84557086c3e03ca2237fcb163 10ff5175370bf8e77 
pseudonym=B5831A1A752C2B9B028DAE403EF AAEE70CBC5944, 
A N A N D ) B H A R A T serial INumber=22A 102F28897F7CAE68B80F4942F265D6F71566570CEC79 
9DFB3DB3B60C8864F, cn=HODAWADEKAR ANAND BHARAT 
2021.10.21 15:51:30 +05'30 
(आनद भारत होडावडेकर ) 
उप विधि सल्लागार नि उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे स्वीय सहायक. 
४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
५) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) प्रबंधक, उच्च AAT (मूळ FEM, मुंबई. 
७) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
८) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 


९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
११) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


शासन पृष्ठांकन क्रमांकः एचसीटी-१११७/प्र.क्र.१०/का.३ 


१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 


१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
qx) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१७) न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई. 
१८) मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 
१९) सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 
२०) सर्व प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय. 
२१) मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 
२२) संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


23) धर्मादाय आयुक्त, मुंबई. 

२४) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२५) विधि व न्याय विभागातील सर्व शाखा व कार्यासने. 

२६) विधि व न्याय विभाग/का.७ (आवड्यक त्या कार्यवाहीसाठी). 
२७) वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-९). 

२८) सामान्य प्रशासन विभाग/का.९. 

२९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


